महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील 
“वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः परिवि-२०२२/प्र.क्र.६१४ /सेवा-३ 
दहावा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय,मुंबई- Yoo ००१. 
तारीख: ३० जानेवार २०२३. 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दिनांक २२ जुन, 
२०२२. 
2) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः परिवि-२७१५/प्र.क्र.3०२/आठ, दिनांक २९ 
फेब्रुवारी, २०१६. 
३) शासन शुध्दिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः परिवि-२७१८/प्र.क्र./आठ, दिनांक ७ 
फेब्रुवारी, २०१८. 
४) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः मभाप-१०८७/१४/सीआर-२/८७/२०, दिनांक ३० 
डिसेंबर १९८७. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” या पदावर दोन 
वर्षांच्या परिविक्षा कालावधीकरीता सदर शासन आदेशात असलेल्या खालील तक्त्यात नमूद वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. या Pyar सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत गठित स्वतंत्र 
मंडळाने केलेल्या शिफारशीनुसार “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ”या पदावर शासन सेवेत प्रथम नियुक्‍तीने 
करण्यात आलेल्या आहेत. 


२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या वाचा येथे नमूद शासन निर्णयान्वये शासन सेवेतील अधिकारी/ कर्मचारी 
यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत सुधारित मार्गदर्शक सूचना पारित करण्यात आल्या 
असून, वैद्यकीय अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ या पदावर पदस्थापना दिलेल्या 
अधिकाऱ्यांनी त्यांचा दोन वर्षांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेला असल्याने या 
अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन rear :- 


प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता सदर परिच्छेदात नमूद तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे 
महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” यांनी त्यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या बाबी समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेल्या असल्याने त्यांचा 
परिविक्षाधीन काळावधी या परिच्छेदातीलळ तक्त्यात त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्र.५ मध्ये नमूद 
दिनांकास (म.नं.) समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्याचा दिनांक 
(म.पू.) स्तंभ क्र.७ मध्ये नमूद करण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः परिवि-२०२२/प्र.क्र.६१४/सेवा-३ 


अ.क्र. नाव कार्यालय वै.अ.पदावरील | परिविक्षाधीन | परिविक्षाधीन | वै.अ.पदावरील 
रुजू दिनांक | कालावधी | कालावधी सेवा 
समाप्त पुढे नियमितपणे 
केल्याचा | ढकलल्याची | पुढे चालू 
दिनांक कारणे ठेवण्याचा 
दिनांक 
| १_| २ ३ 1 ४| षु & FO 
डॉ.हेमंत गजानन | उपजिल्हा रुग्णालय , | दि.१८.०७.२०१२ | दि.१७.०७.२०१४ | निरंक दि.१८.०७.२०१४ 
- उदावंत औध पुणे 
डा श्रीराम CHR | प्राथमिक आरोग्य केद्र, | दि.०९.०२.२०१८ | दि.०८.०२.२०२० | निरंक दि.०९.०२.२०२० 
२ साबळे थेरडी, ता.उमरखेड, 
जि.यवतमाळ 
डॉ. श्वेता fedar| उप पोलिस रुग्णालय, | दि.०१.१२.२०१५ | दि.१६.१०.२०१८ | ३२० दिवस | दि.१७.१०.२०१८ 
२ गजभिये नायगाव, मुंबई al 
डॉ.भिमराव उपजिल्ह रुग्णालय, | दि.२८.०७.२०१४ | दि.२७.०७.२०१६ | निरंक दि.२८.०७.२०१६ 
४ ।झालीकरावधुर्वे । चिमुर, जि.चंद्रपूर 
डाॉ.प्रकाठा ग्रामिण रुग्णालय, | दि.१२.०२.२०११ | दि.१३.०३.२०१३ | ३० दिवस रजा | दि.१४.०३.२०१३ 
५ । भिमराव खरात । नांदूरघाट, जि बिड 
डा.अझहरोदहीन Sl रुग्णालय ,नेकनुर , | दि०१.०८.२०१४. | दि.३१.०७.२०१६ | निरंक दि.०१.०८.२०१६ 
६ | मझहरोहीन होख । ote fa 
डॉ.प्रणये शोलेद्र । सामान्य रुग्णालय , | दि.१४.०५.२०१५ | दि०८.०६.२०१७. | २६ दिवस रजा | दि.०९.०६.२०१७ 
७ गांधी चंद्रपूर 
SAS Yara | प्राथमिक आरोग्य केंद्र, | दि.२४-०४.२०१४ | दि.२३.०४.२०१६ | निरंक दि.२४.०४.२०१६ 
८ | gaat खोडशिवनी, 
जि.गोंदिया 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः परिवि-२०२२/प्र.क्र.६१४/सेवा-३ 


अ.क्र नाव कार्यालय .अ.पदावरील | परिविक्षाधीन | परिविक्षाधीन | वै.अ.पदावरील 
रुजू दिनांक कालावधी | कालावधी सेवा 
समाप्त पुढे नियमितपणे 
केल्याचा | ढकलल्याची | पुढे चालू 
दिनांक कारणे ठेवण्याचा 
दिनांक 
डॉ.कल्पना प्रादेशिक दि.०१.०७.२००२ | दि.१२.११.२००६ | ८६५ दिवस | दि.१३.११.२००६ 
९ ।विनायकमाले मनोरुग्णालय,ठाणे om 
Bl Vora | प्राथमिक आरोग्य केंद्र, | दि.११.०२.२०११ । दि.२६.३.२०१३ | ४४ दिवसरजा | दि.२७.०३.२०१३ 
च बाळासाहेब बुरंबी, जि.रत्नागिरी 
पाटोदेकर 
डॉं राहुल जयवंत प्राथमिक आरोग्य केंद्र, | दि.३०.०७.२०१४ | दि.२९.०७.२०१६ | निरंक दि.३०.०७.२०१६ 
शि चिखलीकर लोढोली, जि.चंद्रपूर 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा व कु.क.तथा अभियान FASS, रा.आ.अ., मुंबई यांना कळविण्यात येते की, 


उक्त वैद्यकीय अधिकारी यांच्या पुढील वेतनवाढी नियमानुसार व विहित तरतुदीनुसार मुक्‍त करण्याच्या 
अनुषंगाने तात्काळ उचित कार्यवाही करावी. 


डॉ .अझहरोद्दीन मझहरोद्दीन होख मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून ०४.०७.२०२१ सूट 
मिळाली आहे जरी त्यांचा परिविक्षा कालावधी दि.३१.०७.२०१६ रोजी समाप्त होवून अ.क्र.७ येथे 
नमूद केल्यानुसार त्यांची वैद्यकीय अधिकारी त्यापदावरील सेवा नियमितरित्या जरी 
दि.०१.०८.२०१६ पासून पुढे चाळू होत असली तरी, त्यांच्या वेतनवाढी दि०४.०७.२०२१. पर्यंत 
रोखून पुढे त्यांना वेतनवाढी देय होईल. 

डॉ .प्रणेय शैलेद्र गांधी मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून दि०९.०१.२०२२. सूट मिळाली आहे 
जरी त्यांचा परिविक्षा कालावधी दि.०८.०६.२०२०१ रोजी समाप्त होवून अ.क्र. येथे नमूद 
केल्यानुसार त्यांची वैद्यकीय अधिकारी त्यापदावरील सेवा नियमितरित्या जरी दि.०९.०६.२०१७ 
पासून पुढे चाळू होत असली तरी, त्यांच्या वेतनवाढी दि ०९.०१.२०२२ पर्यंत रोखून पुढे त्यांना 
वेतनवाढी देय होईल. 

St Hoo विनायक माने मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून दि२१.०७.२०२१. सूट मिळाली 
आहे जरी त्यांचा परिविक्षा कालावधी दि.१२.११.२००६ रोजी समाप्त होवून अ.क्र.9 येथे नमूद 
केल्यानुसार त्यांची वैद्यकीय अधिकारी त्यापदावरील सेवा नियमितरित्या जरी दि.१३.११.२००६ 
पासून पुढे चाळू होत असली तरी, त्यांच्या वेतनवाढी दि २१.०७.२०२१ पर्यंत रोखून पुढे त्यांना 
वेतनवाढी देय होईल. 

डॉ.प्रकाश बाळासाहेब पाटोदेकर मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून दि२१.०७.२०१९ सूट 
मिळाली आहे जरी त्यांचा परिविक्षा कालावधी दि.२६.०३.२०१३ रोजी समाप्त होवून अ.क्र.७ येथे 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः परिवि-२०२२/प्र.क्र.६१४/सेवा-३ 


नमूद केल्यानुसार त्यांची वैद्यकीय अधिकारी त्यापदावरील सेवा नियमितरित्या जरी 
दि.२७.०३.२०१३ पासून पुढे चाळू होत असली तरी, त्यांच्या वेतनवाढी दि.२१.०७.२०१९ पर्यंत 
रोखून पुढे त्यांना वेतनवाढी देय होईल. 


3. सदर WMA आदेश वाचा येथे नमूद शासन निर्णय/शुध्दीपत्रक यांमधील तरतुदींन्वये व सामान्य 
प्रशासन विभाग, शासन निर्णय परिवी-२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, दिनांक २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय 
विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8, सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०१२३११५८२८८५१७ असा आहे. सदर शासन आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


84, 
|CCF98AAFBC28FD87C6A71DA717A6A 


LAHANE -- 1 ea, 
VISAY KUMAR 111 
LAXMANRAO ५. 7. 
(वि. ल. लहाने) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्त, आरोग्य सेवा व कु.क.तथा संचालक, रा.आ.अ, आरोग्य भवन,मुंबई. 
२. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- १, महाराष्ट्र, मुंबई. 
३. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- २, महाराष्ट्र, नागपूर. 
४. महालेखापाल, लेखापरीक्षा-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
५. महालेखापाल, लेखापरीक्षा- २, महाराष्ट्र, नागपूर. 
६. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, आरोग्य भवन, मुंबई 
७. उपसंचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय (पुणे, अकोला,मुंबई मंडळ ठाणे, नागपूर, 
लातूर,कोल्हापूर) 
. जिल्हा शल्य चिकित्सक (पुणे,यवतमाळ, ठाणे,चंद्रपूर,बिड, गोंदिया,रत्नागिरी) 
९. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (पुणे,यवतमाळ, ठाणे,चंद्रपूर,बिड, 
गोंदिया,रत्नागिरी) 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी (पुणे,यवतमाळ, ठाणे,चंद्रपूर,बिड, गोंदिया,रत्नागिरी) 


io 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः परिवि-२०२२/प्र.क्र.६१४/सेवा-३ 


११. संबंधित वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांच्यामार्फत. 
१२. निवडनस्ती (कार्यासन, सेवा-३). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


